उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल फौजदारी 
जनहित याचिका क्र.४५/२०१३ मध्ये विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र. ३०४/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 
तारीख: ११ फेब्रुवारी, २०१४. 


संदर्भ :- शासन पत्र, विधी व न्याय विभाग क्र. २७८५/१७७/क्रि.जन/१३/अ शाखा, दिनांक 
२१.०९.२०१३. 
शासन निर्णय : 

दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी तपास करून दोषारोपपत्र दाखल 
केलेल्या (१) मुंबई उपनगरीय रेल्वे बॉम्बस्फोट २००६, दहडतवाद विरोधी पथक गु.नों.क्र.५/०६ (२) 
मालेगाव बॉम्बस्फोट २००६, दहशतवाद विरोधी पथक गु.नो.क्र.७/०६ व (३) जर्मन बेकरी, पुणे 
बॉम्बस्फोट, दहडतवाद विरोधी पथक गु.नों.क्र.६४/२०१० या तीनही गुन्ह्यांमध्ये निरपराध मुस्लिम 
युवकांना अटक केली असल्याने, त्याबाबत चौकशी करण्यासंदर्भात पत्रकार श्री.आशिष खेतान यांनी 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमिनळ जनहित याचिका क्र.४५/२०१३ दाखल केली आहे. सदर 
याचिकेमध्ये महाराष्ट्र शासन व दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने कामकाज 
पहाण्यासाठी अँड. श्री. राजा ठाकरे यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 
२१.०९.२०१३ च्या पत्रान्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.राजा ठाकरे यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीसाठी रु. 
२५,०००/- प्रमाणे फी अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत 
प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी 
अनुज्ञेय असणार नाही. 
३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी 
नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०१, गुन्हा अन्वेषण 
व दक्षता (००) (०५) दहडतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२३/प्र.क्र.३०४/पोल-१० 


लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ५/१४/व्यय-७, दिनांक 
२.०१.२०१४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२१११६३६२२०५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


25 Digitally signed by Ajinkya 
A J | n ky a Vasant Bagade 
DN: CN = Ajinkya Vasant 
Bagade, C = IN, S = 
Vas a nt Maharashtra, O = 
Government Of 
Maharashtra, OU = Home 


B Date: 2014.02.12 12:28:14 
agade ठु 


(अजिंक्य बगाडे) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड. श्री. राजा ठाकरे, भासवान, ए-११-४३, राजावाडी, घाटकोपर, मुंबई-४०० ०७७. 
७. विधी व न्याय विभाग (अ शाख), मंत्रालय, मुंबई. 
टे 
९ 


. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


